RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० [ पृष्ठे ५०, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./2374/2018.— Shri K. C. Rajput, 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Kudal is granted 
earned leave for 3 days from 29th August 2018 
to 31st August 2018 with permission to leave 
headquarters from 28th August 2018 A.O.H. to 
31st August 2018 O.H. 


JudicialMagistrate , First Class, Kudal, the charge 
of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate, First Class , Kudal from 
28th August 2018 A.O.H. to 31st August 2018 
O.H. shall remain with Shri V. D. Patil, Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla . 


No locum tenens is necessary. 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Kudal is directed to hand 
over the charge of his Court to the Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class , Vengurla . The Civil Judge (Junior Division ) 
and Judicial Magistrate, First Class, Kudal, is also 
directed to submit joining report to this office , in 
view of provisions contained in para 571 of Chapter 
XXX of Civil Manual. 


On return from leave Shri K. C. Rajput is 
reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kudal. 


Contents ofthis order be communicated to the 
officers concerned . 


Certified that under note 2 below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Shri K. C. Rajput, would have been continued to 
an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate, First Class , Kudal had he not 
proceeded on leave as above . 


S. D. JAGMALANI, 

Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge , 
dated the 28th August 2018 . Sindhudurg . 


During the abovesaid leave period of Shri 
K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and 


( 8 ) 


ATT (261.fa.y .) — 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


- 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा / अ -५ / वाढीव त.पुनर्रचना / २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब. २०१० 
( तलाठी) /प्र.क्र . ११२ ( भाग-३)/ म. १०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता रायगड जिल्ह्यात एकूण २५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसूली 
मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ४ नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / वाढीव तलाठी 
सझे / ३४० ९९ / २०१८ , दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी २५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी साझांची संख्या निश्चित करून 
दिलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/प्रशासन / अ-५ / वाढीव त.वम. मंडळ / २०१८, दिनांक जुलै २०१८ 
अन्वये साझांची फोड/ पुनर्रचना करणेकामी नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे , 
या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २( २ ) मध्ये दिलेल्या 
निर्देशनानुसार उप विभागनिहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग निहाय 
होणाऱ्या साझांची फोड / पुनर्रचना याबाबत साझांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , अलिबाग यांचेकडील पत्र क्रमांक उविअ/ कात -४ / प्रशासन / वाढीव त.व.म.मंडळ / २०१८ , 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ अन्वये उप विभागातील, अलिबाग तालुक्यातील साझा पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ चे कलम ४ , पोट-कलम (२ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड , रायगड जिल्ह्यातील, अलिबाग तालुक्यातील तलाठी साझांची पनर्रचना करण्याबाबत 
अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, दिनांक ऑक्टोबर २०१८ रोजी किंवा 
त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची 
हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे दाखल करावी. 

सोबतच्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग, अलिबाग यामधील अलिबाग तालुक्यातील पुनर्रचित तलाठी 
साझांचा तपशील पुढीलप्रमाणे असेल : 

अनुसूची - अ 

तालुका अलिबाग 
उपविभागाचे | तालुक्याचे नाव पुनर्ररचेनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
नाव 

सजेचे नांव व सजाच्या 

सजेत समाविष्ठ असलेल्या 
मुख्यालयाचेठिकाण 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
अलिबाग अलिबाग १.चौल उ.भाग 

चौल उ . भाग 
२.चौल द.भाग 

चौल द . भाग 
३.रेवदंडा 

२) रेवदंडा 

३ ) आगरकोट 
४.वरंडे 

४) वरंडे 
५) वनवली 
६ ) सुरई 

७ ) पाझर 
५.देवघर 

८ ) डावाळे 
( नवनिर्मित ) 

९ ) देवघर 
१० ) मांडवे त.बामणगाव 
११) आंदोशी 


गावाचे नांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - अ 


( चालू ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अलिबाग 


अलिबाग 


६.मल्याण 


७.खानाव 


८.बामणगाव 


९.झिराड 


१०.किहिम 


( ४ ) 
१२) मल्याण 
१३) वावे 
१४) कुणे 
१५) घोटवडे 
१६) खानाव 
१७) वेल्हवली 
१८ ) उसर 
१ ९ ) वढाव बु . 
२०) भेरसे 
२१) बामणगांव 
२२) कावीर 
२३) भादाणे 
२४) वढाव खु . 
२५) गोठी 
२६) झिराड 
२७) सातिर्जे 
२८ ) आगरसुरे 
२ ९ ) देवतळई 
३० ) झिराडपाडा 
३१) नांदाईपाडा 
३२) किहिम 
३३ ) बामणसुरे 
३४) चोंढी 
३५) कामथ 
३६ ) मापगाव 
३७) बहिरोळे 
३८ ) बेलवली 
३ ९ ) कनकेश्वर 
४०) सोगाव 
४१) मुशेत 
४२) मुनवली 
४३) वायशेत 
४४) तुडाळ 
४५) भाल 
४६) गुंजिस 
४७) नवेदर नवगाव 
४८) बोरीस 
४ ९ ) पेढांबे 
५०) खारपेढांबे 
५१) सातघर 
५२) वाघ्रण 
५३) केतकीचा मळा 
५४) फोफेरी 
५५) मांडवखार 
५६) चिंचवली 
५७) नारंगी 


११.मापगाव 


१२.सोगाव 
( नवनिर्मित) 


१३.वायशेत 


१४.पेढांबे 


१५.चिंचवली ( नवनिर्मित) 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


अनुसूची - अ 


( चालू ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
अलिबाग 


अलिबाग 


१६.परहुर 


१७.रामराज 


१८.मालाडे ( नवनिर्मित ) 


१ ९.सुडकोली 


२०.बेलोशी 


२१.बोरघर 


५८ ) परहुर 
५ ९ ) परहुर पाडा 
६०) भिसराई 
६१) पालांबे 
६२) तलवडे 
६३) गोठेघर 
६४) गाण त . परहुर 
६५) रामराज 
६६) मोरोंडे 
६७) महान 
६८ ) मालाडे 
६ ९ ) ताजपुर 
७० ) भोनंग 
७१) राजेवाडी 
७२) सुडकोली 
७३) तळवली त . उमटे 
७४) नवखार त . उमटे 
७५) कुदे 
७६) बेलोशी 
७७) महाजने 
७८ ) वळवली 
७ ९ ) बोरघर 
८० ) मोरखोल 
८१) उमटें 
८२) भिलजी 
८३) चिंचोटी 
८४) बापळे 
८५) दिवी पारंगी 
८६) फणसापूर त उमटे 
८७) वासखार 
८८) देवतळई त . उमटे 
८ ९ ) कुर्ड्स 
९ ० ) सांबरी 
९ १ ) बिडवागळे 
९ २) आवेटी 
९ ३ ) सिमादेवी 
९ ४ ) फणसापुर 
९ ५) दुर्गादर्या 
९ ६ ) पोयनाड 
९ ७ ) तळबंद 
९ ८ ) तळाणी 
९९ ) भाकरवड 
१००) भंगारदादाजी 
१०१) शहाबाज 
१०२) घसवड 
१०३) वालवडे 
१०४) जुई बापुजी 


२२.चिंचोटी 


२३.कुर्मुस 


२४.पोयनाड 


२५.शहाबाज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८/ आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची - अ - (चालू) 


( ३ ) 


( २ ) 
अलिबाग 


अलिबाग 


२६.रावेत 


२७.कुसुंबळे 


२८.पिटकीरी ( नवनिर्मित) 


२ ९.श्रीगांव 


३०.माणकुळे (नवनिर्मित ) 


३१.रांजणखार 


( ४ ) 
१०५) चिखली 
१०६ ) कोपरी 
१०७) नवखार तर्फे श्रीगाव 
१०८) जुईगवळी 
१० ९ ) जळशी 
११०) रुईशेत भोमोली 
१११) रावेत 
११२) कुसुंबळे 
११३) गवळीकोठा 
११४) कातळपाडा 
११५) हेमनगर 
११६)पिटकीरी 
११७) खातविरा 
११८ ) काचळी 
११९ ) वाघवीरा 
१२० ) श्रीगांव 
१२१) मेढेखार 
१२२) देहेन कोनी 
१२३) मोडविरा 
१२४) कालवडखार 
१२५) धुवाडखार 
१२६ ) माणकुळे 
१२७) बहिरीचापाडा 
१२८ ) नारंगीखार 
१२ ९) रामकोठा 
१३०) रांजणखार 
१३१) हशिवरे 
१३२) सोनकोठा 
१३३) वैजाळी 
१३४) आवास 
१३५) सुरेखार 
१३६) रांजणपाडा 
१३७) टेकाळी 
१३८) धोकवडे 
१३ ९ ) कोळगांव 
१४०) मांडवे त.झिराड 
१४१) बोडणी 
१४२) सासवणे 
१४३) नवेदर कोळगांव 
१४४) इंद्र पै 
१४५) मिळकतखार 
१४६) रांजणखार डावली 
१४७) येलवणे 
१४८ ) कोप्रोली 
१४ ९ ) बागदांडा 
१५०) सारळ 
१५१) दत्तपाडा 
१५२) विर्तसारळ 
१५३) म्हात्रोळी पाडा 


३२.हशिवरे 


३३.आवास 


३४.धोकवडे 


३५.सासवणे ( नवनिर्मित) 


३६.मिळकतखार 


३७.सारळ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


अनुसूची - अ 


( चालू ) 


( ४ ) 


( १ ) 
अलिबाग 


( २ ) 
अलिबाग 


( ३ ) 
३८. कावाडे ( नवनिर्मित ) 


३ ९.चरी 


४०.कामाले 


४१.शहापूर 


१५४ ) फुफादेवी पाडा 
१५५) रेवस 
१५६) बेलपाडा 
१५७) कावाडे 
१५८ ) चरी 
१५ ९ ) आंबेघर 
१६०) लक्ष्मीप्रसाद 
१६१) शिवसंघ 
१६२) कुरकुंडी कोलटेंभी 
१६३) रायंदे 
१६४) ताडाचा कोठा 
१६५) गोपचरी 
१६६) नवखार तारायंदे 
१६७) कामाले 
१६८ ) सुतारपाडा 
१६ ९ ) लोणकोटा 
१७० ) बेलखार 
१७१) वाघोली 
१७२) भायमळा 
१७३ ) जांभुळपाडा 
१७४) लोणघर 
१७५) शहापूर 
१७६ ) धेरंड 
१७७) पेझारी 
१७८ ) दिवलांग 
१७ ९ ) आंबेपुर 
१८०) नागझरी 
१८१) वाघोडे 
१८२) वडवली 
१८३) ताडवागळे 
१८४) तळाशेत 
१८५) कोळघर 
१८६) बोपोली 
१८७) दळवी खरोशी 
१८८ ) कोपर 
१८ ९ ) वाघोली वाडी 
१ ९ ० ) गांवखार 
१ ९ १) गाण त.श्रीगांव 
१ ९ २ ) कांडवीरा 
१ ९ ३) खोपनेखार 
१ ९ ४) खिडकी 
१ ९ ५ ) लेभी 
१ ९ ६ ) अलिबाग 
१ ९ ७) चेंढरे 
१ ९ ८ ) वरसोली 


४२.पेझारी 


४३.आंवेपुर 
( नवनिर्मित) 


४४.ताडवागळे 


४५.कोपर 


४६.अलिबाग 


४७.वरसोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८/ आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची - अ 


( समाप्त ) 


( १ ) 
अलिबाग 


( २ ) 
अलिबाग 


( ३ ) 
४८.बामणोली 


४ ९.थळ 


५०.नागांव 


५१.खंडाळे 


( ४ ) 
१ ९९ ) बामणोली 
२००) मुळे 
२०१) लोणारे 
२०२) मान तर्फे झिराड 
२०३) भूते 
२०४) थळ 
२०५) खांदेरी 
२०६ ) नागांव 
२०७) बागमळा 
२०८ ) खंडाळे 
२० ९ ) तळवली त.खंडाळे 
२१०) काळोशी 
२११) सागांव 
२१२) रुळे 
२१३) पेवळे 
२१४ ) सागरगड 
२१५) काले 
२१६) बेलकडे 
२१७ ) आक्षी 
२१८ ) कुरुळ 
२१ ९ ) ढवर 
२२०) नवेदर बेली 
२२१) पाल्हे 
२२२) सहाण 
२२३) वेश्वी 
२२४) वाडगांव 
२२५) गोंधळपाडा 
२२६) नेहुली 
२२७) निगडे 

२२७ 


५२.बेलकडे 


५३.ढवर 


५४.वेश्वी 


एकूण 


५४ 


अलिबाग , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ-५ / वाढीव त.पुनर्रचना / २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब. २०१० 
( तलाठी )/प्र.क्र . ११२ ( भाग -३)/ म. १०, दिनांक २४ जुलै , २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता रायगड जिल्ह्यात एकूण २५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसूली 
मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ४ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / वाढीव तलाठी 
सझे / ३४०९९ / २०१८ , दिनांक १ ऑगस्ट , २०१८ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी २५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी साझांची संख्या निश्चित करून 
दिलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ-५ / वाढीव त.व.म. मंडळ / २०१८ , दिनांक जुलै, २०१८ 
अन्वये साझांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचेमुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे, 
या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २( २ ) मध्ये दिलेल्या 
निर्देशानुसार उप विभागनिहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून रायगड जिल्ह्यातील उप विभागनिहाय 
होणाऱ्या सांझांची फोड / पुनर्रचना याबाबत साझांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कर्जत व तहसिलदार , खालापूर यांचेकडील पत्र दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये उप विभागातील 
खालापूर तालुक्यातील साझा पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ चे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , रायगड, रायगड जिल्ह्यातील , खालापूर तालुक्यातील तलाठी साझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या 
अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ऑक्टोबर , २०१८ रोजीकिंवा 
त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची 
हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे दाखल करावी. 

सोबतच्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग, कर्जत यामधील खालापूर तालुक्यातील पुनर्रचित तलाठी 
साझांचा तपशील पुढीलप्रमाणे असेल : 

अनुसूची - अ 

तालुका खालापूर 
उपविभागाचे नाव तालुक्याचे नाव पुनर्ररचेनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 

सजेचे नांव व सजाच्या सजेत समाविष्ठ 

मुख्यालयाचेठिकाण, असलेल्या गावाचे नांव 
( १ ) 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
कर्जत 

१.खोणेली 

१) खोपोली 
२) विहारी 
३ ) रहाटवडे 
४ ) भानवज 

५ ) देवलाड 
२.शिळ 

६ ) शिळ 
७) मिळ 
८ ) आजोशी 
९ ) काटरंग 
१०) वरोसे त . वासरंग 


खोलापूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८/ आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


or 


अनुसूची - अ-- ( चालू) 


( १ ) 
कर्जत 


( २) 
खालापूर 


३.चिंचवली शेकीन 

( नवनिर्मित) 


४.साजगांव 


५.होनाड 


६.देवन्हावे 


७.उंबरे 


( ४ ) 
११) चिंचवली शेकीन 
१२) मुळगाव 
१३) शेडवली 
१४) हाळ बुद्रुक 
१५) वासरंग 
१६) लव्हेज 
१७) साजगांव 
१८ ) ढेकू 
१ ९ ) ताकई 
२० ) सारसन 
२१) होनाड 
२२) चिंचवली गोहे 
२३) आत्करगांव 
२४) आडोशी 
२५) देवन्हावे 
२६) ठाणेन्हावे 
२७) दहिवली त . बोरेटी 
२८ ) सांगडे 
२ ९ ) उंबरे 
३०) खांबेवाडी 
३१) कारगांव 
३२) दूरशेत 
३३ ) चावणी 
३४) तुकसई 
३५) खालापूर 
३६) शिरवली त . बोरेटी 
३७) निंबोडे 
३८) वणवे 
३ ९ ) महड 
४०) कांढरोली त . बोरेटी 
४१ ) नावंढे 
४२) शिवगाव 
४३) घोडवली 
४४) केळवली 
४५ ) वांगणी 
४६) हाळखुर्द 
४७ ) अंजरुण 
४८ ) माणकिवली 
४ ९ ) शेणगांव 
५०) डोलवली 
५१) जांबरुंग 
५२) खरवई 
५३) उंबरविरा 
५४) बिडखुर्द 
५५ ) जांबरुंग ठा . वाडी 
५६ ) वणी 


८.खालापूर 


९.कांढरोली 


१०.हाळखुर्द 


११.जांबरुंग 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


अनुसूची 

-अ-- ( चालू) 


( १ ) 
कर्जत 


( २ ) 
खालापूर 


( ३ ) 
१२.सावरोली 


१३.माडप 


१४.वावोशी 


१५.होराळे 


१६.खानांव 


( ४ ) 
५७) सावरोली 
५८ ) आनंदवाडी 
५ ९ ) निफान 
६०) धारावी 
६१) धामणी 
६२) माडप 
६३) मुठा 
६४ ) कुंभीवली 
६५) वीरगांव 
६६) खरसुंडी 
६७) वावोशी 
६८ ) गोरठण बु . 
६ ९ ) शिरवली 
७०) तळाशी 
७१) रानसई 
७२) होराळे 
७३) आजीवली 
७४) जांभिवली 
७५ ) परखंदे 
७६) आपटी 
७७) खानाव 
७८ ) गणेशनगर 
७ ९ ) नागेश्वर 
८० ) उसरोली 
८१) चिलठण 
८२) उजळोली 
८३) सांगडेवाडी 
८४) खरीवली 
८५) नानानगर 
८६ ) गोठीवली 
८७) गोहे 
८८ ) करंबेळी 
८ ९ ) समर्थनगर 
९ ० ) नारंगी 
९ १ ) नारंगी दत्तवाडी 
९ २ ) तोंडली 
९ ३ ) स्वाली 
९ ४ ) वनवठे 
९ ५ ) नंदनपाडा 
९ ६ ) डोणवत 
९ ७ ) तांबाटी 
९ ८ ) गोरठण खु . 
९९ ) वडवळ 


१७.खरीवली 


१८.नारंगी 


१ ९.डोणवत 
( जुना गोरठण खु . सजे 
ऐवजी सदरचा सजा 

निर्माण) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची - अ-- (चालू) 


( १ ) 
कर्जत 


( २ ) 
खालापूर 


२०.चौक 

१००) चौक मानिवली 
१०१) हातनोली 
१०२) मो . 
१०३) नानिवली 
१०४) पडघे 

१०५) वरोसे त . वनखळ 
२१.कलोते मोकाशी १०६) कलोते मोकाशी 

१०७) कलोते रयती 
१०८) विणेगांव 
१० ९ ) नडोदे 

११० ) निगडोली 
२२.तुपगांव १११) तुपगांव 

११२) टेंभरी 
११३) कोपरी 
११४) आसरोटी 

११५) पाली खुर्द 
२३.वावले 

११६) वावले 
११७) पाली बुद्रुक 
११८) बोरगांव खुर्द 
११ ९ ) बोरगांव बुद्रुक 
१२० ) वडविहीर 
१२१) सोडेवाडी 

१२२) भिलवले 
२४.वावंढळ 

१२३) वावंढळ 
१२४) कांढरोली त.वनखळ 
१२५ ) जांभिवली 
१२६ ) आसरे 

१२७) धारणी 
२५.लोधिवली 

१२८ ) लोधिवली 
१२ ९ ) नढाळ 
१३०) सारंग 

१३१) वयाळ 
२६.वासांबे 

१३२) वासांबे 
१३३) नविन पोसरी 
१३४ ) आंबिवली त . 
तुंगारतन 
१३५) तळेगांव 
१३६) पानशिळ 

१३७) पराडे 
२७.लोहोप 

१३८ ) लोहोप 
१३ ९ ) माणिकनगर 
१४० ) इसांबे 
१४१) तळवली 
१४२) वानिवली 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


अनुसूची -अ -- ( समाप्त ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
२८.वाशिवली 


कर्जत 


खालापूर 


२ ९.रिस 


( ४ ) 
१४३) वाशिवली 
१४४) साईनगर 
१४५) वडगांव 
१४६) बोरीवली 
१४७) कैरे 
१४८ ) रिस 
१४ ९ ) वात 
१५०) कांबे 
१५१) चांभाली 
१५२) माजगांव 
१५३) वारद 
१५४) आंबिवली 
१५५) पौद 

१५५ 


३०.माजगांव 


एकूण 


३० 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


डॉ. विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ -कार्तिक २, शके १९ ४० 


१३ 


. 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ-५/ वाढीव त.पुनर्रचना/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब. २०१० 
( तलाठी)/प्र.क्र . ११२ ( भाग-३ )/ म. १०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता रायगड जिल्ह्यात एकूण २५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली 
मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ४ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / कार्या-५ / प्रशासन / वाढीव तलाठी 
सझे / ३४० ९९ / २०१८ , दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी २५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी साझांची संख्या निश्चित करून 
दिलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ-५ / वाढीव त.वम. मंडळ / २०१८, दिनांक जुलै २०१८ 
अन्वये साझांची फोड / पुनर्रचना करणेकामी नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्याही ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ ( २) मध्ये दिलेल्या 
निर्देशानुसार उप विभागनिहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग निहाय 
होणाऱ्या साझांची फोड / पुनर्रचना याबाबत साझांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, महाड यांचेकडील पत्र जा.क्र . प्रशासन / कात-४ / वाढीव त.वम. मंडळ / २०१८ , दिनांक २८ सप्टेंबर 
२०१८ अन्वये उप विभागातील , महाड तालुक्यातील साझा पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ चे कलम ४, पोट -कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड , रायगड जिल्ह्यातील, महाड तालुक्यातील तलाठी साझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या 
अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ऑक्टोबर २०१८ रोजी किंवा 
त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची 
हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे दाखल करावी. 

सोबतच्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग , महाड यामधील महाड तालुक्यातील पुनर्रचित तलाठी 
साझांचा तपशील पुढीलप्रमाणे असेल : 

अनुसूची - अ 

तालुका :- महाड 
उपविभागाचे नाव तालुक्याचे नाव पुनर्ररचेनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 

सजेचे नांव व सजाच्या सजेत समाविष्ठ असलेल्या 
मुख्यालयाचेठिकाण 

गावाचे नांव 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
महाड महाड 

१.महाड 

१ ) महाड 

२) करंजखोल 
२.चांभारखिड 

३ ) चांभारखिंड 
( नवनिर्मित ) 

४ ) नडगाव त.बिरवाडी 
३.केंबुर्ली 

५) केंबुर्ली 

६ ) वहूर 
४.गंधारपाले 

७ ) पाले 
( नवनिर्मित ) 

८ ) मोहोप्रे 

९ ) आचळोली 
५.दासगाव 

१०) दासगाव 
११ ) आदि 
१२) डोंगरोली 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 

अनुसूची - अ ( चालू ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


महाड 


महाड 


६.वीर 
( नवनिर्मित) 
७.दाभोळ 


८.गोंडाळे 


९.कांबळे त.बिरवाडी 


१०.जिते 
( नवनिर्मित) 


११.खरवली 


१२.निगडे 


१३) वीर 
१४) टोळ बु . 
१५) दाभोळ 
१६) सापे त.गोवेले 
१७ ) कोकरे त.गोवेले 
१८ ) गोंडाळे 
१ ९ ) 

किंजळोली खु . 
२०) घुरुपकोंड 
२१) भालेकर कोड 
२२) काचले 
२३) कांबळे त.बिरवाडी 
२४) शेल 
२५) भोगाव 
२६ ) जिते 
२७) टेमघर 
२८) कुसगांव 
२ ९ ) साकडी 
३० ) खरवली 
३१) कातीवडे 
३२) मोहोत 
३३ ) वडघर खुर्द 
३४) निगडे 
३५) रुपवली 
३६) पिंपळवाडी 
३७) भावे 
३८ ) किये 
३ ९ ) गोठवली 
४०) बारसगाव 
४१) गावडी 
४२) तळीये 
४३) पडवी 
४४) वरंध 
४५) माझेरी 
४६) रामदास पठार 
४७) परमाची 
४८ ) कसबेशिवथर 
४ ९ ) आंबशिवथर 
५०) कुंभेशिवथर 
५१) वाकी खु . 
५२) आकले 
५३) भोराव 
५४) बोरगाव 
५५ ) भिवघर 
५६) कांबळे त.महाड 
५७) शिंदेकोंड 
५८) चांढवे खु . 
५ ९ ) चांढवे बु . 
६०) गणेशवाडी 


१३.भावे 


१४.बारसगाव 
( नवनिर्मित ) 


१५.वरंध 


१६.कसबेशिवथर 


१७.आकले 
( नवनिर्मित ) 


१८.कांबळे त.महाड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८/ आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


१५ 


अनुसूची - अ-- ( चालू) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


महाड 


महाड 


१ ९.नाते 


२०.कोळोसे 


२१.कोंझर 


२२.चापगांव 
( नवनिर्मित ) 


२३.किंजळोली बु . 


२४.मांडले 
( नवनिर्मित ) 
२५.पाचाड 


२६.सांदोशी 


६१) नाते 
६२) नादगांव बु . 
६३) कोकरे त.नाते 
६४) कोळोसे 
६५) नादगांव खु . 
६६) तळोशी 
६७) कोंझर 
६८ ) वाळसूरे 
६ ९ ) नेराव 
७० ) चापगांव 
७१) वरंडोली 
७२) कोथुर्डे 
७३ ) खीं 
७४) किंजळोली बु . 
७५) दाभेकरकोंड 
७६) तेटघर 
७७) लाडवली 
७८ ) मांडले 
७ ९ ) पारवाडी 
८०) पाचाड 
८१) पुनाडे त.नाते 
८२) रायगडवाडी 
८३) आमडोशी 
८४) निजामपूर 
८५) सांदोशी 
८६) करमर 
८७) कावळे त.नाते 
८८ ) सावरट 
८ ९ ) बावळे 
९ ० ) बिरवाडी 
९ १ ) आसनपोई 
९ २ ) काळीज 
९ ३ ) शेलटोली 
९ ४) सवाणे 
९ ५ ) खैर त.बिरवाडी 
९ ६ ) धामणे 
९ ७ ) दहिवड 
९ ८ ) आमशेत 
९९ ) सोलमकोंड 
१००) वाकी बु . 
१०१) शेंदुरमलई 
१०२) रानवडी खु . 
१०३) शेवते 
१०४) वाळण बु . 
१०५) झोळीचाकोंड 
१०६) केतकीचाकोंड 
१०७) वाळणखुर्द 
१०८) अड्राई 
१० ९ ) पंदेरी 


२७.बिरवाडी 


२८.शेलटोली 


२ ९.दहिवड 


३०.वाकी बु . 
( नवनिर्मित ) 


३१.वाळण बु . 


३२.वाळण खु . 
( नवनिर्मित ) 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


अनुसूची - अ-- ( चालू ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


महाड 


महाड 


३३.मांघरुण 


३४.दापोली 


३५.करंजाडी 


३६.कुले 


३७.रेवतळे 


३८.कुंभार्डे 
( नवनिर्मित ) 


११०) मांघरुण 
१११) देवघर 
११२) वाघोली 
११३) दापोली 
११४) वारंगी 
११५) पाने 
११६) कडसरी लिंगाणा 
११७) वाघेरी 
११८ ) करंजाडी 
११ ९ ) नातोंडी 
१२० ) नागाव 
१२१) घावरेकोंड 
१२२) राजिवली 
१२३ ) कुले 
१२४) बिजघर 
१२५) आंबिवली खु . 
१२६) आंबिवली बु . 
१२७) रेवतळे 
१२८) मुमुर्शी 
१२ ९ ) पिंपळकोंड 
१३०) कोंडमालुसरे 
१३१) भोमजई 
१३२) कुंभार्डे 
१३३) गव्हाडी 
१३४) कावळे त.विन्हेरे 
१३५) उगवतकोंड 
१३६) उंदेरी 
१३७) शिरवली 
१३८) शिंगरकोंड 
१३ ९ ) फौजीआंबावडे 
१४० ) पांगारी 
१४१) विन्हेरे 
१४२) शिरसवणे 
१४३) ताम्हाणे 
१४४) वसाप 
१४५) रावतळी 
१४६) फाळकेवाडी 
१४७) वडवली 
१४८ ) कोल 
१४ ९ ) कोथेरी 
१५० ) राजेवाडी 
१५१) कोंडीवते 
१५२) अप्पर तुडील 
१५३) लोअर तुडील 
१५४) कुंबळे 
१५५) जुई बु . 
१५६ ) जुई मोहल्ला 
१५७) सोनघर 


३ ९.शिरवली 


४०.विन्हेरे 


४१.वसाप 
( नवनिर्मित ) 


४२.वडवली 


४३.तुडील 


४४.जुई बु . 
( नवनिर्मित ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


१७ 


अनुसूची -अ-- (समाप्त ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


महाड 


महाड 


४५.नरवण 


४६.रावढळ 


४७.वलंग 


४८.तेलंगे 
( नवनिर्मित) 


१५८ ) नरवण 
१५ ९ ) भेलोशी 
१६०) खुटील 
१६१) आदे 
१६२) नडगांव त.तुडील 
१६३) रावढळ 
१६४) कोसबी 
१६५) वामणे 
१६६) सापे त.तुडील 
१६७) वलंग 
१६८) खैरे त.तुडील 
१६ ९ ) आदिस्ते 
१७०) रोहण 
१७१) तेलंगे 
१७२) तेलंगे मोहल्ला 
१७३) ओवळे 
१७४) बेवलघर 
१७५) शिरगाव 
१७६) दादली 
१७७) किंजळघर 
१७८ ) चोचिंदे 
१७ ९ ) चोचिंदे कोंड 
१८०) सव 
१८१) मुठवली 
१८२) गोठे खु . 
१८३) गोठे बु . 
१८४ ) चिंभावे मोहल्ला 
१८५) सुतारकोंड 
१८६) हलदवणेकोंड 
१८७) वराठी 
१८८ ) गोमेंडी 

१८८ 


४ ९.शिरगाव 


५०.सव 
( नवनिर्मित ) 


५१.चिभावे 


एकूण 


५१ 


अलिबाग , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 


जिल्हाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-२ /प्राफेब/ चाफेगणी / २०१८.- पेण तालुक्यातील 
जिर्णे या गावातील चाफेगणी या वाडीचे चाफेगणी या नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 
ते बुधवार , फेब्रुवारी २८- मार्च ६ , २०१३ / फाल्गुन ९-१५, शके १९ ३४ 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे ; 

चाफेगणी गावचे हद्दीत समाविष्ट असलेला सर्व्हे नं . ४४ हा 
चाफेगणीमध्ये असलेबाबत अधिसूचनेमध्ये दर्शविले आहे. परंतु सदरचा 
सर्वे नं . ४४ हा चाफेगणीमध्ये समाविष्ट नसून मूळ गाव जिर्णेमध्ये 
समाविष्ट आहे. अधिसूचनेत समाविष्ट असलेले सर्व्हे नंबर ३० ते 
४० , १४२ = एकूण १२ हे चाफेगणी गावात समाविष्ट असलेबाबतची 
दुरूस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
( सर्व्हे नंबर ) 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३९ २५ / २०१८. - श्रीमती एस. एस. पिंगळे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर अलिबाग यांची दिनांक ९ जुलै २०१८ ते दिनांक ११ 
जुलै २०१८ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे ; 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे ; 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पिंगळे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , 
अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या ; 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे ; 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


३० ते ४० , १४२ = एकूण १२ . 


अलिबाग , 
दिनांक १० जुलै २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १० जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना रद्द 
क्रमांक मशा / प्रशा / अ -५ / शेमडीवाडी / २०१८. - रायगड जिल्ह्यांतील 
खालापूर तालुक्यातील मौजे दूरशेत येथील ग्रुप ग्रामपंचायत उंबरे 
हद्दीतील शेमडीवाडी या कोयना प्रकल्पग्रस्त वसाहतीला महसुली गावाचा 
दर्जा देणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग 
एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी, 

जानेवारी , ४-१० , 
२०१८ / पौष १४-२०, शके १९ ३ ९, दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी 
प्रसिद्ध करण्यांत आलेली आहे ; 

शेमडीवाडी या महसुली गावाच्या प्रारूप अधिसूचनेतून सर्व्हे नं . 
४८ , ४ ९ , ५०, ५१ , ५२, ५३, ५४ , ५५, ५६, ५७, ५८ , ५ ९ , ५ ९अ , 
७६ असे एकूण १४ सर्वे नं . वगळता शेमडीवाडीची लोकसंख्या 
२४० होत असल्याने शेमडीवाडी या वाडीला महसुली गावाचा दर्जा 
देता येत नसल्याने उपरोक्त शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली 
शेमडीवाडीची प्रारूप अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे . तसेच, मौजे 
दुरशेत येथील ग्रुपग्रामपंचायत उंबरे हद्दीतील कोयना प्रकल्पग्रस्त वसाहत 
शेमडी ही पूर्वीप्रमाणे मूळ गाव दुरशेत मध्येच ठेवण्यात येत आहे. 
अलिबाग , 

डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
दिनांक ११ जुलै २०१८ . 

जिल्हाधिकारी, रायगड. 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ४४६३/ २०१८.- श्री . एस . बी . पाटील , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर पनवेल यांची दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ ते 
७ ऑगस्ट २०१८ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ५ ऑगस्ट 
२०१८ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस सोडून दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळीपूर्वी पासून ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे ; 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही ; 

श्री . एस. बी . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे ; 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एस . बी . पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर पनवेल, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते 


" 


•• 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


श्री . एस. बी . पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे ; 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के. के. घुले , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही 

श्री . एस . व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे ; 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एस . व्ही . स्वामी , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते ; 

श्री. एस . व्ही . स्वामी , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे ; 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . सी . पी . काशिद, 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


. 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३ ९ २४ / २०१८ . श्री . एस . व्ही . स्वामी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर पनवेल यांची दिनांक ६ जुलै २०१८ व दिनांक ७ 
जुलै २०१८ अशी दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
करणेत येत आहे ; 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही 

श्री . एस . व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे ; 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एस. व्ही . स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

एस. व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . सी . पी . काशिद , 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


" 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ४३६४ / २०१८.- श्री . आर. आर. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर महाड यांची दिनांक १२ जुलै २०१८ व दिनांक १३ 
जुलै २०१८ अशी २ दिवसांची अर्जित रजा, यापुर्वीच मंजूर झालेल्या 
दिनांक ९ जुलै २०१८ ते ११ जुलै २०१८ अशा तीन दिवसांच्या अर्जित 
रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे ; 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही ; 

श्री . आर. आर . पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


श्री . 


आहे ; 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १० जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र 

नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . आर. आर. पाटील , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 


असते ; 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


श्री . आर . आर . पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे ; 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . वि . रा. डोईफोडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांजकडे राहील . 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४४३१/ २०१८.- श्री . एस . व्ही . स्वामी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांची दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ ते दिनांक ९ 

ऑगस्ट २०१८ अशी ७ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ 
रोजी कार्यालयीनवेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे ; 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० जुलै २०१८ . 


मु . 

गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एम . व्ही . तोकले, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एम. व्ही. तोकले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . 
डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील . 


वि . प्र . पाटकर , 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ४४६४ / २०१८.- श्री . सि . यु. शिपकुले, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, रोहा यांची दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ ते दिनांक १० 

ऑगस्ट २०१८ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ५ ऑगस्ट 
२०१८ व पुढील दिनांक ११ ऑगस्ट २०१८ व दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ 
रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ ऑगस्ट २०१८ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . सि . यु. शिपकुले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , रोहा म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . सि . यु. शिपकुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . सि . यु. शिपकुले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एल . फुले, 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, रोहा यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


~ 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४१८७ / २०१८.- श्रीमती एस . ए. आर . सैयद, ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक १६ जुलै २०१८ 
ते दिनांक १८ जुलै २०१८ अशी तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक 
१५ जुलै २०१८ रोजीच्या रविवारला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . ए . आर . सैयद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . ए. आर. सैयद , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


. 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


असत्या . 


श्रीमती एस. ए. आर. सैयद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल . पाठक , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ४४१० / २०१८.- श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ ते 
८ ऑगस्ट २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ५ 

ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एम . व्ही . तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ -कार्तिक २, शके १९ ४० 


२१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . आर. एस . भाकरे , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . आर. एस . भाकरे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. यु. बहिर, 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ४१७३/ २०१८.- श्रीमती एच. ए. पाटील , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १९ जुलै २०१८ ते 
२४ जुलै २०१८ अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ जुलै 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ जुलै २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एच . ए. पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, 
अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एच . ए. पाटील, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एच. ए. पाटील, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी. एस . शिंदे, 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


. 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४०२० / २०१८.- श्रीमती एस . जे . डोलारे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक १६ जुलै २०१८ ते 
१८ जुलै २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ जुलै २०१८ 
रोजीच्या लोकअदालतीनंतर ते दिनांक १९ जुलै २०१८ चे रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . जे . डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. जे . डोलारे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १९ जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


. 


असत्या . 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४१७२/ २०१८.- श्री . आर. एस . भाकरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २३ जुलै २०१८ ते २५ जुलै 
२०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ जुलै २०१८ रोजीच्या 
सुट्टीला जोडून दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर. एस. भाकरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


श्रीमती एस . जे . डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत 
ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही. तोकले, 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक १३ जुलै २०१८ . 


मु . गो. सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एन . बी . लवटे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एन . बी . लवटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . 
पिंगळे , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


क्रमांक रा. अ./ ४३१८ / २०१८.- श्री. जी . एस. हांगे , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, माणगाव, यांची दिनांक २० जुलै २०१८ ते २४ जुलै २०१८ 
अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १९ जुलै २०१८ रोजीच्या का. वे. 
नंतरपासून ते दिनांक २५ जुलै २०१८ चे रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जी . एस . हांगे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , माणगाव म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . जी . एस . हांगे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, माणगाव 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . जी . एस . हांगे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , माणगाव हे 
अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एन . 
सावळेश्वरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , माणगाव यांजकडे 
राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३४४९ / २०१८.- श्रीमती श्र. जि . डोलारे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांची दिनांक १८ जून २०१८ व 
दिनांक १९ जून २०१८ रोजीची २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी 
प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती श्र. जि . डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती श्र. जि . डोलारे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती श्र. जि . डोलारे, माणगाव ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १७ जुलै २०१८ . 


. 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


. 


~ 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३५२ ९ / २०१८.- श्री . एन . बी . लवटे , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक २१ जून २०१८ रोजीची 
१ दिवसांची अर्जित रजा यापूर्वीच मंजूर झालेल्या दिनांक १८ जून २०१८ 
ते २० जून २०१८ च्या तीन दिवसांच्या अर्जित रजेस जोडून पुर्वलक्षी 
प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एन . बी . लवटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ -कार्तिक २, शके १९ ४० 


२३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . ए. आर . सय्यद , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे 
वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . 

एस . 

बी . 
पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे 
राहील . 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३५३० / २०१८.- श्रीमती एम. डी . खासनीस, दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर पेण यांची दिनांक १९ जून २०१८ व 
दिनांक २० जून २०१८ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक १८ जून 
२०१८ रोजीच्या दुपारच्या सत्राच्या आर्धादिवस किरकोळ रजेस पुर्वलक्षी 
प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती 

एम . डी . खासनीस , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एम. डी . खासनीस , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर , पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीमती एम . डी . खासनीस, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . 

डी . 
मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पेण यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २८ जून २०१८ . 


मु . गो. सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ जून २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३५५२/ २०१८.- श्रीमती एस . टी . पवार , ७ 

वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर पनवेल यांची दिनांक २७ जून २०१८ ते 
३० जून २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ जुलै २०१८ 
रोजीच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . टी . पवार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . टी . पवार , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीमती एस. टी . पवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांजकडे 
राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३५७१/ २०१८.- श्रीमती एस . ए. आर . सय्यद, ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांची दिनांक २८ जून २०१८ 
ते दिनांक ३० जून २०१८ रोजीची अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१ जुलै २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , २७ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळानंतर पासून ते दिनांक २ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . ए . आर. सय्यद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २७ जून २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . ए. यु. बहिर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री. ए. यु. बहिर , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . ए. यु. बहिर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . 

यु . एल . 
पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८०९ / २०१८.- श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पेण यांची दिनांक ९ जुलै २०१८ ते ११ जुलै 
२०१८ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ जुलै २०१८ रोजीच्या 
रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ७ जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पेण या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

दिनांक ८ जुलै २०१८ रोजीचा त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती 
एम. डी . खासनिस , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर पेण यांजकडे 
राहील. 

दिनांक ९ जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून ते दिनांक 
१२ जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . एस. डी . मेहता , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पेण 
यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक ४ जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


~ 


अलिबाग , 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३७६० / २०१८.- श्रीमती एस . एस . पिंगळे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर अलिबाग, यांची दिनांक २९ जून २०१८ ते 
दिनांक २ जुलै २०१८ रोजीची, अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर, अलिबाग 

म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पिंगळे, हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. 
स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीमती एस . एस. पिंगळे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एच . ए. 
पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे 
राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७९ ०/ २०१८.- श्री. ए. यु. बहिर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर पनवेल यांची दिनांक ५ जुलै २०१८ ते ७ जुलै 
२०१८ रोजीची अशी तीन दिवसांची अर्जीत रजा पुढील दिनांक ८ जुलै 
२०१८ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच, दिनांक ४ जुलै २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ जुलै २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक ३० जून २०१८ . 


मु . 

गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


२५ 


७ 


वे सह 


~ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/ (टीसी )/ ३६९ ७/ २०१७-२०१८ / 
४५१ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओमकार अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्व्हे नं . ११४४ मौजे-दहिवली, ता . कर्जत , 
जिल्हा रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये, नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम १ ९ ६० व नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


~ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७४२/ २०१८.- श्रीमती एस . टी . 

पवार , 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पनवेल, यांची दिनांक ३ जुलै २०१८ ते 
७ जुलै २०१८ , अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ८ जुलै 
२०१८ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून , तसेच दिनांक ३ जुलै 
२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ९ जुलै २०१८ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . टी . पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल 

म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३ ९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . टी . पवार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

श्रीमती एस. टी. पवार , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल यांजकडे 
राहील. 

मु . गो . सेवलीकर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ३ जुलै २०१८ . 

रायगड - अलिबाग 


कर्जत , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


अलिबाग , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ९९ ४ /(टीसी )/ ३८०६ / 
२०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जिल्हा रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
श्री साईबाबा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, घर नं . १३९ १ आणि 
१३८७, श्री साई सदन ग्रामपंचायत , ओवे, ता . पनवेल , जि . रायगड 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी )/ ३८०६ / २०१८-१९ / 
सन २०१८ , दिनांक ५ मे २०१८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ (१ ) 
अन्वये, तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यांत आले आहे. 

चेतन चौधरी, 
पनवेल, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ५ मे २०१८ . सहकारी संस्था , पनवेल , ता.पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /( टीसी) / ३६ ९ ६ / २०१७-२०१८ / 
४५० / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की ,पॅराडाईज होम्स सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्व्हे नं . २२ हिस्सा नं . १० / ओ/ ८ मौजे 
बोपेले , नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . २४ ) च्या 
कलम ९( १ ) अन्वये, नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे. 


कर्जत, 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


पो . 


.. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचावे. ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२. 

( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ/ शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३०३/ कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा-क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ३६८.- ज्याअर्थी, सर्वोदय मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित , 
मु . गव्हाण, ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक केबीए/ आरएसआर / ४१२, दिनांक ७ डिसेंबर १९ ७८ ( यानंतर संस्था असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख करणेत येईल .) या 
अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरीता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे . म्हणुन मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 

अंतिम आदेश 


• 


. 


~ 


सर्वोदय मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या. मु . पो. गव्हाण, ता . पनवेल, जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश 
हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . आर . पी . गोसावी, लेखापरिक्षक, श्रेणी-१, सहकारी संस्था (पदुम ), उडते पथक , रायगड - अलिबाग यांची नियुक्ती 
कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे. 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


२७ 


; 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२. 

( २ ) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३०५ /कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ/ शाखा-क / अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ३६६.- ज्याअर्थी, अंबिका शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, 
मु . बिडखुर्द , पो. जामरुंग , ता . खालापूर , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केएलआर / एजीआर/ ओ/ ३४० / ०१, दिनांक २२ सप्टेंबर २००१ 
( यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल. ) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख 
करणेत येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरीता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस 
सहकार कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ 
केली असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणुन मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , रायगड- अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 

अंतिम आदेश 


; 


अंबिका शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था, मर्यादित मु. बिडखुर्द, पो . जामरुंग, ता . खालापूर , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा 
मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ , उप लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


- 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले. ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२. 

( २ ) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ/ शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३०६ / कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ३६७.- ज्याअर्थी, राजनाला दूध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित 
मु . पोसरी , पो . तिवरे , ता कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी /केजेटी / अजेआर/ ( ओ) / ४११ ( डी ), दिनांक २२ डिसेंबर २००० 
( यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख 
करणेत येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरिता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्याची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे . म्हणून मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे 


अंतिम आदेश 


राजनाला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मु. पोसरी, पो . तिवरे , ता . कर्जत , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय 
आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे . 

अवसायक म्हणून श्री . आर. पी . गोसावी, लेखापरिक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था (पदुम ), उडते पथक , रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


२ ९ 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३११/ कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ३५७.- ज्याअर्थी, शिवशंभो मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित 
मु . पो . कोंडप, ता . सुधागड , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / आरएसआर/ ( एसआर) / ४५५ ( डी ) / १० , दिनांक १३ सप्टेंबर २०१० 
( यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख 
करणेत येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरीता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्याची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस 
सहकार कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ 
केली असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणून मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे 

अंतिम आदेश 


शिवशंभो मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित मु . पो. कोंडप , ता . सुधागड , जि . रायगड , या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय 
आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . मा . ज . भाटकर, सहकार अधिकारी श्रेणी-२, अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत आहे . 
हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड- अलिबाग . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले . ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा-क / मध्यंतरीय आदेश / ३०१/ कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ/ शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ३५८.- ज्याअर्थी, श्रमजीवी दूध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित , 
मु . पो . कोषाणे, ता . कर्जत , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / अजेआर ( ओ )/ ३९ ५ ( डी ), दिनांक ६ ऑक्टोबर २००० ( यानंतर 
संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख करणेत 
येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरिता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे , नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणून मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे 


अंतिम आदेश 


श्रमजीवी दूध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित , मु . पो . कोषाणे, ता . कर्जत , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय 
आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . आर. पी . गोसावी, लेखापरिक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था ( पदुम ), उडते पथक , रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


३१ 


३ 


वाचले. 


- 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३१५ / कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा-क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ३५६.- ज्याअर्थी, काळभैरव आदि. मच्छिमार सहकारी संस्था, मर्या. 
मु . पाली तर्फे वरेडी, ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / आरएसआर/ ( एसआर)/ ३६० ( डी )/ सन ०७, दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २००७ ( यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल.) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (यानंतर अधिनियम 
असा उल्लेख करणेत येईल . ) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरिता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणून मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 

अंतिम आदेश 


. 


काळभैरव आदि. मच्छिमार सहकारी संस्था, मर्या. मु. पाली तर्फे वरेडी, ता . कर्जत, जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा 
मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 
अवसायक 

म्हणून श्री . आर . पी . गोसावी, लेखापरिक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था (पदुम ), उडते पथक, रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग . 


३२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


• 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले . (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 

( २ ) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३०० / कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ/ शाखा-क / अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ३५ ९.- ज्याअर्थी, जय खंडोबा मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित, 
मु . नवखार, पो . न्हावे , ता . रोहा, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ आरएचए / आरएसआर( एसआर)/ ४६४ ( डी )/ ११, दिनांक २२ जुलै 
२०११ ( यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा 
उल्लेख करणेत येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरिता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे , नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असताना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणून मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 

अंतिम आदेश 


७. 


. 


जय खंडोबा मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित, मु. नवखार , पो . न्हावे, ता . रोहा , जि . रायगड, या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय 
आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे . 

अवसायक म्हणून श्री . मा . ज . भाटकर, सहकार अधिकारी , श्रे. २, अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


३३ 


- 


. 


.. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले. 

( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२. 
( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा-क / मध्यंतरीय आदेश / ३१० / कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ/ शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ३५५.– ज्याअर्थी, आदिवासी विकास भूजल मच्छिमार सहकारी 
संस्था मर्यादित , मु . भाले , मु. पो . भाले, ता . माणगांव, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएनजी / आरएसआर / (एसआर )/ ४६८ ( डी )/ 
सन १३ , दिनांक २६ मार्च २०१३ (यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल. ) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख करणेत येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरिता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे , नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असताना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणून मी, निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 

अंतिम आदेश 


७. 


. 


आदिवासी विकास भूजल मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित, मु . भाले, मु . पो . भाले, ता . माणगांव, जि . रायगड, या संस्थेचा व्यवहार 
गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . मा . ज. भाटकर , सहकार अधिकारी , श्रे. २, अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
हा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


~ 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले. ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 

( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ /शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश/ ३१२/ कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ/ शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ३६२.- ज्याअर्थी, त्रिमुर्ती मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., कोळेश्वर 
मंदिराच्या मागे, पो . ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / आरएसआर/ एसआर/ ३४९ ( डी )/ ०१, दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००१ ( यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल.) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा 
उल्लेख करणेत येईल. ) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरीता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता . ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस 
सहकार कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ 
केली असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणुन मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था (दुग्ध), रायगड- अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 

अंतिम आदेश 


त्रिमुर्ती मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., कोळेश्वर मंदिराच्या मागे, पो . ता. पनवेल, जि. रायगड , या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा 
मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री. बी . बी . वेल्हाळ , उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग . 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


३५ 


वाचले. 


( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२. 
( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा-क / मध्यंतरीय आदेश / ३०७/ कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ३६१.- ज्याअर्थी, गिरीजाई प्रकल्पग्रस्त महिला मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , मु . कोंबडभुजे, पो . उलवा, ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / आरएसआर / एसआर / 
४७२ /९ ८ , दिनांक २९ मे २०१४ ( यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल.) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख करणेत येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरीता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता . ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली 
असूनसुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस 
सहकार कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ 
केली असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणुन मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 


७. 


~ 


अंतिम आदेश 


गिरीजाई प्रकल्पग्रस्त महिला मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, मु . कोंबडभुजे, पो. उलवा, ता . पनवेल, जि . रायगड , या संस्थेचा 
व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे . 

अवसायक म्हणून श्री. बी . बी. वेल्हाळ , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत 
आहे. 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


~ 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले . (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 

( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र. जिदुविअ/ शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३१४ / कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / अंतिम आदेश /कलम १०२ / सन २०१८ / ३६४.- ज्याअर्थी, उन्नती शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या., 
मु . पोसरी, पो . तिवरे , ता . कर्जत , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एजीआर / ओ/ ३२० / ९ ६, दिनांक १३ मार्च १ ९९ ६ ( यानंतर 
संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख करणेत 
येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरिता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे . म्हणून मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड - अलिबाग , मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 

अंतिम आदेश 


उन्नती शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या., मु. पोसरी, पो . तिवरे, ता . कर्जत, जि . रायगड, या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय 
आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . आर. पी . गोसावी, लेखापरिक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था ( पदुम ), उडते पथक , रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


३७ 


- 


मर्या. 


.. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले. 

( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२. 
( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३०२/ कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ/ शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०१८ / ३६३.– ज्याअर्थी, जीवनविकास शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था 

मु . पो . ऐनघर, ता . रोहा, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / अजीआर / ओ / ३१६ ( डी) /९ ६, दिनांक १५ जानेवारी १ ९९ ६ 
( यानंतर संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख 
करणेत येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरिता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता . ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणुन मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे . 

अंतिम आदेश 


•. 


. 


. 


जीवनविकास शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या., मु. पो. ऐनघर , ता . रोहा, जि . रायगड , या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय 
आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ , उप लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचले . ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 

( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ/ शाखा-क / मध्यंतरीय आदेश/ ३०४ / कलम १०२ / 

सन २०१८ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ३६५.- ज्याअर्थी, प्रगती शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित 
मु . पो . नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एजीआर / ओ / ३२४ / ९ ६, दिनांक २७ मार्च १९९ ६ ( यानंतर संस्था 
असा उल्लेख करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख करणेत येईल .) 
या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरीता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे , नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणुन मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे 


अंतिम आदेश 


प्रगती शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित मु. पो . नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड, या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय 
आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . आर. पी . गोसावी, लेखापरिक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था ( पदुम ), उडते पथक , रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


३ ९ 


वाचले. 


- 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश क्रमांक जा.क्र . जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / ३०९ / कलम १०२ / 

सन २०१८, दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक जिदुविअ/ शाखा-क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०१८/३६० . ज्याअर्थी, परळी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित 
मु . पो. परळी, ता . सुधागड , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एसजीडी / आरएसआर / एसआर/ ११० , दिनांक १२ जुलै १९ ८ ९ ( यानंतर 
संस्था असा उल्लेख करण्यात येईल .) संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( यानंतर अधिनियम असा उल्लेख करणेत 
येईल .) या अधिनियमांतर्गत करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक २ चे आदेशानुसार संस्थेचा कारभार गुंडाळणेत का येऊ नये ? ह्याकरीता खुलासा 
मागविणेत आलेला होता. ज्यांची मुदत दिनांक ६ जुलै २०१८ पर्यंत होती ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्थेस उक्त मुदतीत वाचले क्रमांक २ चा मध्यंतरीय आदेशाची प्रत रजिस्टर पोहोच पावतीने प्राप्त झालेली असून 
सुद्धा कोणतेही लेखी म्हणणे / खुलासा या कार्यालयाकडे संस्थेने सादर केलेला नाही किंवा संपर्कही साधलेला नाही. यावरून सदर संस्थेस सहकार 
कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत कामकाज करणे, नियमाचे पालन करणे इ. बाबींचे पालन करणे आवश्यक असतांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, संस्था गुंडाळणेचा आदेश कायम करणे आवश्यक आहे असे माझे मत झाले आहे. म्हणून मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग मला प्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अधिकार 
परत्वे खालील आदेश देत आहे : 

अंतिम आदेश 


. 


परळी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्यादित , मु . पो . परळी, ता . सुधागड, जि . रायगड, या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश 
हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . बी. बी . वेल्हाळ , उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत आहे. 
हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग. 


. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


प्रभारी प्रमुख, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / २७०२/ सन २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


अर्जित / 


शिल्लक 
अर्जित 


नाव व पदनाम 


रजा मगितल्याचा 

दिनांक 


सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा/ 
पदभार ठेवलेचा दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . गॅ. जो . श्रीसुंदर, 
दिवाणी न्यायाधीश , 


१०५ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ३० मे २०१८ 
ते २ जून २०१८ 
रोजीचे चार दिवसांची 


श्री . डी . एस. झंवर , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी. 


. 


दिनांक ३ जून २०१८ ची 
सुट्टी व दिनांक २९ मे २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ४ जून २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत . 


व . स्तर , 
रत्नागिरी . 


रजा . 


अर्जित रजा. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २ ९ मे २०१८ . 


सु . शं. गायकवाड , 
प्रभारी प्रमुख, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८/ आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 
उप विभागीय अधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक बीडी/ भु.सं./ कावि -१४० / २०१८.- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ वर ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या 
खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; आणि 

ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , ठाणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत ( यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " 
असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण 
यासोबत जोडलेल्या अनुसुची - दोन मध्येदिलेले आहे). आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची माणकोली-मोटागाव रस्त्यावर उल्हास खाडीवर पोहोच रस्त्यांसह ६ पदरी पुल बांधणे या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्र . ५७, दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ अन्वये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी , खालील 
प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ज्यात जमिनीची मालकी राज्य शासनाकडेविहित असण्याचे चालू राहील. अशा प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली, असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; आणि 

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आणि असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकता हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखिल घोषित करीत आहेत . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, ठाणे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . मोहन नळदकर , उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ता . भिवंडी यांस पदनिर्देशित 
करीत आहोत . 

अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्र . ५७, दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी खालील प्रकल्पांसह 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ज्यात जमिनीची मालकी राज्य शासनाकडे विहित असण्याचे चालू राहील. अशा सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत 
नाही. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 

अनुसुची-१ 

जमिनीचे वर्णन 
मौजे , माणकोली, ता . भिवंडी , जि . ठाणे. 
अ.क्र . स.नं. /हि.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर.प्र .) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ ५० पै . 

० ०५.०४ 


२ 


०१५.१३ 


eu 


४८/२ पै. 
४८/११ पै . 
४८/१/२ पै. 


० ०१.६ ९ 


५ 


० ००.९ ० 


४८/५ पै . 


० ०७.५३ 


७ 


४८/६ पै . 


० ०७.१७ 


८ 


३४ पै. 


० १८.४८ 


९ 


३३ पै . 


० ४३.११ 


१० 


० १ ९.९ ४ 


३२/८ पै. 
२७/३ पै . 


१३ 


० ००.०६ 


१४ 


२५/४ पै . 


० ०१.४१ 


१५ 


२५/१० पै. 


००२.७ ९ 


१६ 


२१/७ पै. 


० ०१.४२ 


० ११.३० 


१८ 


० ०६.९ २ 


२१/८ पै. 
२१/ ९ पै. 
२१/१ पै. 
२१/४ पै. 


१ ९ 


० ४६.१८ 


२० 


००२.४३ 


२१ 


२१/३ पै . 


० १ ९ .६८ 


२२ 


२२ पै . 


० ००.६२ 


२३ 


२३ पै . 


२.९९ .२७ 


एकूण 


२११.८० 


. 


मौजे , सारंग , ता . शहापूर, जि . ठाणे. 
अ.क्र . 

स.नं./हि.नं . 
( १ ) 

( २ ) 


क्षेत्र ( हे.आर.प्र .) 

( ३ ) 


१ 


००७.५६ 


४१/६ पै. 
४१/७ पै . 


२ 


० ० ९ .७७ 


m 


४१/१२ पै . 


० २१.६७ 


३३ पै. 


० ०५.५८ 


५ 


४७ पै . 


० ३४.५ ९ 


एकूण 


०.७ ९.१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


४३ 


अ.क्र . 
( १ ) 


क्षेत्र ( हे.आर.प्र .) 

( ३ ) 


१ 


० २४.८३ 


२ 


००२.६५ 


मौजे , सुरई, ता. भिवंडी, जि . ठाणे . 

स.नं./हि.नं . 

( २ ) 
२८/१ पै. 
२८/२ पै. 
२८/६ पै . 
२८/७ पै . 
२८/८/१ पै . 

२८ / ९ पै . 
२८/८/२/२ पै . 


३ 


० ०४.०७ 


४ 


०३७.५३ 


५ 


० १८.४ ९ 


६ 


० ०१.८७ 


० ०८.९ ३ 


८ 


००३.९ ५ 


९ 


० ३०.१४ 


१० 


२८/१४ पै. 
३१/२ पै. 
३१/३ पै. 
४१/२ पै. 
४१/३ पै. 


० ०३.८० 


० ००.९ ४ 


१२ 


० ०४.७८ 


१३ 


० ०१.७ ९ 


४१/४ पै . 
४०/१ पै . 


१४ 


०१४.७७ 


१५ 


४०/२ पै. 


०२८.१६ 


१६ 


४०/४ पै . 


० ००.७० 


१७ 


४०/८ पै . 


० ००.६० 


१८ 


४०/१२ पै . 


०१२.६२ 


१ ९ 


४०/१५ पै. 


० ०६.०५ 


२० 


४०/१६ पै. 


००.२० 


२१ 


४०/२१ पै . 


०१९ .६१ 


२२ 


४० / १ ९ पै. 


००५.८२ 


२३ 


० १०.४० 


४०/२२ पै . 
४०/२६ पै . 


२४ 


०० ९.१८ 


२५ 


३७/४ पै. 


० १०.४० 


२६ 


२ ९ / १ पै. 


०२९ .०८ 


२७ 


३० पै . 


०३४.८ ९ 


२८ 


३२ पै . 


० १०.९ ३ 


२ ९ 


०३३.१० 


३३/१ पै . 
३३/२ पै. 


३० 


० १०.४८ 


३१ 


३३/३ पै . 


००१.६० 


३८ पै . 


० ०१.७४ 


३२ 

३ ३ 


४४/१ पै . 


० ००.२१ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३४ 


४४/२ पै. 


० ०८.५५ 


३५ 


४४/४ पै . 


० ०१.९ ५ 


३६ 


४४/५ पै. 


० ०१.३७ 


३७ 


४५/१० पै . 


०००.५१ 


३८ 


०१५.२० 


४५/११ पै. 
४५/१२ पै. 


३ ९ 


०१२.१ ९ 


४० 


४५/१३ पै . 


० ०१.८५ 


४१ 


४५/१४ पै . 


० ००.५० 


४२ 


४५/१५ पै.. 


०.१६.६७ 


४३ 


० ०४.५७ 


४६/४ पै . 
४६/११ पै . 


४४ 


० ०१.४२ 


४५ 


४६/१६ पै. 


० ०४.६७ 


४६ 


४६/१७ पै . 


० ००.७२ 


४७ 


४६/१८ पै . 


० ००.३५ 


४८ 


४६/१३ पै . 


० ०१.३५ 


४ ९ 


४६/१५ पै . 


० ०५.६५ 


५० 


४६/१४ पै. 


०००.१२ 


५१ 


५१/४ पै. 


००१.५२ 


५२ 


५१ पै . 


०.१८.७० 


५३ 


५२ पै. 


० २०.८६ 


५४ 


५३ पै . 


० ०८.७२ 


५५ 


५४ पै. 


०१८.८० 


५६ 


५६ पै. 


० २५.३८ 


५७ 


५८ पै . 


०२५.२ ९ 


५८ 


५ ९ पै. 


० ० ९.७ ९ 


एकूण 


५.९ १.०१ 


. 


अनुसुची - पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती निरंक 


भिवंडी, 


डॉ . मोहन आर नळदकर , 
उप विभागीय अधिकारी, 
भिवंडी विभाग , 

भिवंडी . 


दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


४५ 


Schedule II 


Statement on the Nature of Public Purpose 


Name of the Project 


.. 


Land Acquisition of propose Mankoli 
Mothagaon Road and six lane creek Bridge 


Description of Project Work 


.. 


Land Acquisition of propose Mankoli 
Mothagaon Road and six lane creek Bridge 


infrastructure amenities 


Benefits to the Society 
( regarding economic, 
employment, infrastructure , 
amenities and other benefits ) 


Nil 


Schedule III- reasons 
necessitating the displacement 
of the affected persons . 


Schedule IV -Summary of the 

Nil 
SIA (as given by the agency 
of conducting the SIA ) 
and a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in Schedule IV , 
Schedule V --Particulars of an Administrator appointed . 


a . 


Sub - Divisional Officer Bhiwandi Division 


Designation of an office who is 
appointed as an administrator 


District Thane . 


b . 


Office address of an Administrator 


At Post Bhiwandi in front of S.T. bus stand 


Bhiwandi. 


c . 


Vide Collector Thane s Letter No. ARI/ A1-8 / 


Details of Notification by which an 
Administrator is appointed . 


2-3/ / Halla -383/ 2086 , Dated 16th May 2018 . 


N.B. — The Plan of the said land can be inspected at the officer of (Name and Address of the 

Office ) 


Bhiwandi , 
date 12th October 2018 , 


DR . MOHAN R. NALADKAR , 

Sub - Divisioal Officer , 
Bhiwandi Division , Bhiwandi , 


411 ( fa.g.) — 137 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८/ आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER , BHIWANDI DIVISION , BHIWANDI 


NOTIFICATION 


6 


as 


No. BD /LAQ /Mankoli -Mothagaon /140/2018. — Whereas, the Government ofMaharashtra vide 
Government Notification , Revenue and Forests Department, No. MIS - 11/ 2014C.R.77/ A - 2 , dated the 
19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ”) issued in exercise of the powers conferred 
by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in 
respect of a public purpose, as defined in clause (za ) of section 3 of the said Act , in a District for an area not 
exceeding 500 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the 
purpose of the said Act ; 

And whereas, it appears to the Sub Divisional Officer , Bhiwandi Division , Bhiwandi, Thane 
District being the appropriate Government in view of the said notification , that land more 
particularly described in scheduled in Scheduled I appended hereto ( hereinafter referred to as 
" the said land ” ), is needed or likely to be needed for the public purpose (hereinafter referred to 

the said public purpose ”), a statement of the nature thereof is contained in Schedule II 
appended hereto ; and therefore, it is hereby notified under the provisions of sub - section ( 1) of 
section 11 of the said Act, that the land is likely to be needed for the said public purpose ; 

And whereas , the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of 
the purpose land acquisition are contained in Schedule III appended hereto ( if there as any 
displacement then state the reasons in this Schedule ) ; 

And whereas , the summery of the Social Impact Assessment is not required as per letter 
No. faşiqy / H160818 - Hibrila /8896 /2086 , dated 29th August 2018 given by Dy . Collector, Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority , Mumbai ; 

And whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation 
and resettlement under sub - section ( 1) of section 43 contained in Schedule - V appended hereto ( if 
required to be appointed then state the particulars in this Schedule ). 

Now , therefore , it is declared that as per sub -section ( 4 ) of section 11 of the said Act, 
no person shall make any transaction of land or part thereof or create any encumbrances on 
said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under 
Chapter- IV of the said Act are completed : 

Provided that , the Sub Divisional Officer may , on the application made by the owner of the 
said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner 
from the operation of the above provision : 

Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of 
this provision shall not be made up by the Collector . 

It is further declared that according to sub -section (5 ) of section 11 of the said Act , the S.D.O. 
is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by 
sub -rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Rules , 2014 (hereinafter referred as the said 
Rules) . 


And whereas , under clause (g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Dr. Mohan R. Naladkar, Sub -Divisional Officer , Bhiwandi 
Division , Dist . Thane to perform the functions of a Collector under the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १९ ४० 


४७ 


Schedule 1 


Description of Land 


Name of the Village Mankoli, Taluka Bhiwandi, District Thane . 

Sr. No. Survey or Gat No. Approximate Area (H.R.) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


50 P 


0 05.04 


2 


48/2 P. 


0 15.13 


3 


48/11 P 


0 01.69 


4 


48/1/2 P 


0 00.90 


5 


48/5P 


0 07.53 


6 


48/6 P 


007.17 


7 


34 P 


0 18.48 


8 


33 P 


0 43.11 


9 


32/8 P 


0 19.94 


10 


27/3 P 


0 00.06 


11 


25/4 P 


0 01.41 


12 


25/10 P 


0 02.79 


13 


21/7 P 


0 01.42 


14 


21/8 P 


0 11.30 


15 


21/9 P 


0 06.92 


16 


21/1 P 


0 46.18 


17 


21/4 P 


0 02.43 


18 


21/3 P 


0 19.68 


19 


22 P 


0 00.62 


Total 


2 11.80 


Name of the Village , Saramg, Taluka Bhiwandi, District Thane. 


Sr. No. 

( 1 ) 


Survey or Gat No. 

( 2 ) 


Approximate Area (H.R.) 

( 3 ) 


1 


41/6 P 


0 07.56 


2 


41/7 P 


0 09.77 


3 


41/12 P 


0 21.67 


4 . 


33 P 


0 05.58 


5 


47 P 


0 34.59 


Total 


0.79.17 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


Name of the Village Surai, Taluka Bhiwandi, District Thane. 

Sr. No. Survey or Gat No. Approximate Area (H.R.) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


28/1P 


024.83 


2 


28/2P 


002.65 


3 


28 /6P 


004.07 


4 


28/7 P 


037.53 


5 


28/9 P 


001.87 


6 


28/ 8 /1P 


018.49 


7 


28/ 8/ 2/2P 


0 08.93 


8 


28/14 P 


003.95 


9 


31/2P 


030.14 


10 


31/3P 


003.80 


11 


41 /2P 


000.94 


12 


41/3 P 


004.78 


13 


41/4 P 


001.79 


14 


40/1P 


014.77 


15 


40/ 2P 


028.16 


16 


40/4P 


000.70 


17 


40 /8P 


000.60 


18 


40 / 12P 


012.62 


19 


40/15 P 


0 06.05 


20 


40/16 P 


000.20 


21 


40/ 21P 


0 19.61 


22 


40 / 19P 


005.82 


23 


40/ 22P 


010.40 


24 


40/26 P 


009.18 


25 


37/4 P 


0 10.40 


26 


29 /1P 


029.08 


27 


30P 


034.89 


28 


32 P 


0 10.93 


29 


33 /1P 


033.10 


30 


33/2P 


0 10.48 


31 


33/3P 


001.60 


32 


38P 


001.74 


33 


44/1P 


000.21 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १८-२४ , २०१८ / आश्विन २६ - कार्तिक २, शके १ ९ ४० 


४ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( H.R. ) 


34 


44/2 P 


008.55 


35 


44/4 P 


001.95 


36 


44/5P 


001.37 


37 


45/ 10P 


000.51 


38 


45 / 11P 


0 15.20 


39 


45/ 12P 


012.19 


40 


45 / 13P 


001.85 


41 


45/14 P 


000.50 


42 


45 / 15P 


0.16.67 


43 


46/4 P 


004.57 


44 


46 / 11P 


001.42 


45 


46/ 16P 


004.67 


46 


46/17 P 


000.72 


47 


46/ 18P 


000.35 


48 


46/13 P 


001.35 


49 


46/15 P 


005.65 


50 


46/14 P 


000.12 


51 


51/4 P 


001.52 


52 


51P 


0.18.70 


53 


52P 


020.86 


54 


53 P 


008.72 


55 


54 P 


018.80 


56 


56P 


025.38 


57 


58P 


025.29 


58 


59P 


009.79 


Total .. 


5.91.01 


Bhiwandi, 
date 12th October 2018 . 


DR . MOHAN R. NALADKAR , 

Sub -Divisioal Officer , 
Bhiwandi Division , Bhiwandi. 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८-२४, २०१८ / आश्विन २६- कार्तिक २, शके १९ ४० 


Schedule II 


Statement on the Nature of Public Purpose 


Name of the Project 


Land Acquisition of propose Mankoli 
Mothagaon Road and six lane creek Bridge 


Description of Project Work 


Land Acquisition of propose Mankoli 
Mothagaon Road and six lane creek Bridge 
infrastructure amenities 


Benefits to the Society 
( regarding economic , 
employment, infrastructure , 
amenities and other benefits ) 


Schedule III - reasons 


Nil 


necessitating the displacement 
of the affected persons . 


.. 


Schedule IV - Summary of the 

Nil 
SIA ( as given by the agency 
of conducting the SIA ) 
and a summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in Schedule IV , 
Schedule V --Particulars of an Administrator appointed . 


a . 


Sub - Divisional Officer Bhiwandi Division 


Designation of an office who is 
appointed as an administrator 


District Thane . 


b . 


Office address of an Administrator 


At Post Bhiwandi in front of S.T. bus stand , 


Bhiwandi. 


c . 


Vide Collector Thane s Letter No. IHR / 001-8 / 


Details of Notification by which an 
Administrator is appointed . 


2-3 / 4 / Holla -883 / 2026 , Dated 16th May 2018 . 


N.B. — The Plan of the said land can be inspected at the officer of (Name and Address of the 

Office ) 


Bhiwandi, 
date 12th October 2018 . 


DR . MOHAN R. NALADKAR , 

Sub - Divisioal Officer , 
Bhiwandi Division , Bhiwandi. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


